संत भगवानबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ आष्टी 
जि.बीड संचालित कै.वासुदेव बाळुराम मढवी न्यु 
इंग्लिश स्कुल लोढा हेवन जि.ठाणे या शाळेचे वर्षा 
एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट लोढा निळजे जि.ठाणे 
या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३३२३/प्र.क्र.३१५/२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ मे, २०२३ 

वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 

दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ: विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे क्र.शिउसं/प्राथ-१/हस्तांतरण/ प्र.क्र./ २०१८/ 

१५८५, दि.१७.११.२०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना : 

संत भगवानबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता.आष्टी, जि.बीड संचालित कै.वासुदेव बाळुराम मढवी, न्यु 

इंग्लिश स्कुल, लोढा हेवन, निळजे, ता.कल्याण, जि.ठाणे या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वंयअर्थसहाय्थित प्राथमिक 
(इयत्ता.१ली ते ७ वी) शाळेचे वर्षा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट लोढा हेवन, निळजे,ता.कल्याण, जि.ठाणे या संस्थेस 
व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन वर्षा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट लोढा हेवन, निळजे,ता.कल्याण, जि.ठाणे या 
संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित 
करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, Aa इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्रापत झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाडतींचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शतीं व्यतिरिक्त आवश्‍यक 
अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व त्याबाबत 
शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३३२३/प्र.क्र.३१५/२३/एसएम-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१११७५१४७१३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


PRAVIN RAJARAM a PARTMENT oy वि 
MUNDHE 


49284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
39 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


—O 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई. 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद ठाणे 

अध्यक्ष/ सचिव, संत भगवानबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता.आष्टी, जि.बीड 

अध्यक्ष/ सचिव, वर्षा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट लोढा हेवन, निळजे,ता.कल्याण, जि.ठाणे 
निवडनस्ती (एसएम-१). 


A 


SC AV 
डम मद el a ल. आकर 


८८0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


